वितरण आदेश क्रमांक: 3 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२३-२०२४ 


प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाचा सन २०२२-२३ चा बंधित आणि अबंधित 
निधीच्या निधी रोखून ठेवलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये 
निवडणूका होउन लोकप्रतिनिधींची नियुक्‍ती 
झाल्यामुळे बंधित आणि अबंधित निधीच्या पहिल्या 
व दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 

. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 

५. झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/०८/२०२० 

७. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥११०१५/१६०/२०२१ FD, 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.७.११०५/१५०/२०२० - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्रक्र.१५(४७-//७०/२०२०-२५ दि.०१.१२.२०२३ 

(RLB Release No.W90/2023-28 and RLB Release No.93/2023-2%) 


०७८ “७ A)  -0 


प्रस्तावना: 

पंधराव्या केंद्रीयवित्त आयोगाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी त्याच्या अंतिम 
अहवालाच्या प्रकरण-७ च्या पॅरा ७.६२ द्वारे २०२१-२२ ते २०२५-२६या कालावधीसाठी रीतसर गठित 
ग्रामीण स्थानिक संस्थां (RLBs) साठी अनुदानाची शिफारस केली आहे. खर्च विभागाकडून जारी 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


करण्यात आलेल्या परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की जर ग्रामीण संस्थांची 
रीतसर स्थापना केली असेल तर RLBS अनुदान देण्यास पात्र असल्याचे मानले जाईल.राज्यघटनेचा 
भाग IX लागू होत नसलेली राज्ये/क्षेत्रे वगळता रीतसर निवडून आलेली संस्था अस्तित्वात 
असल्यासजर, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रीतसर स्थापना झाली नसेल तर, राज्याला अनुदान 
फक्‍त रीतसर स्थापन केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रो-रेटा आधारावर दिले जाईल असे 
कळविले आहे. 


सन २०२२-२३ च्या पहिल्या बंधित आणि अबंधित निधीच्या वितरणाच्या वेळी प्रशासक 
असलेल्या ७५६ ग्रामपंचायतीचा निधी RLB Release ॥१०.७०/२०२३-२४ अन्वये व दुसऱया बंधित आणि 
अबंधित निधीच्या वितरणाच्या वेळी प्रशासक असलेल्या २९१ ग्रामपंचायतीचा निधी RLB Release 
No.93/2023-28 अन्वये १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाकडून राज्यास प्राप्त झाला आहे सदर निधीच्या 
वितरणाबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


सन २०२२-२३ चा बंधित आणि अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाच्या वेळी २५ 
जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समिती व ८२० ग्रामपंचायती मध्ये प्रशासक कार्यरत होते.तसेच सन 
2022-23 चा बंधित आणि अबंधित निधीच्या दुसर्‍या हप्त्याच्या वितरणाच्या वेळी २६ जिल्हा परिषद, 
२८९ पंचायत समिती व ६३५ ग्रामपंचायती मध्ये प्रशासक कार्यरत होते. प्रशासक कार्यरत असलेल्या या 
सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळून सन २०२२-२३ चा पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या 
निधीचे वाटप करण्यात आले होते. 


पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाच्या वेळी प्रशासक कार्यरत असलेल्या ७५६ ग्रामपंचायती व दुसऱ्या 
हप्त्याच्या वितरणाच्या वेळी प्रशासक कार्यरत असलेल्या २९१ ग्रामपंचायती मध्ये निवडणूका होउन 
लोकप्रतिनिधीची निवड करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या सन २०२२-२३ च्या निधीची मागणी पंधराव्या 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडे करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.९ अन्वये रु.७०.५७ कोटी प्राप्त झाळा असुन 
त्याचे वितरण सोबतच्या विवरण पत्रात (प्रपत्र- अ व प्रपत्र- ब) दर्शविल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६७३ /२५१५२६६४) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने कोषागारात 
देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।॥७॥७। बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास 


पृष्ठ १० पैकी २ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व लेखा कार्यालय, 
मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ।0।0। बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे 
नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच अबंधित निधीतून (अनटाईड) करावयाची कामे, त्याचे 
नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या 
आहेत. 


५. ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आलेला निधी सन २०२२-२३ चा असल्यामुळे या निधीचा 
विनियोग सन २०२२-२३ मध्ये तयार केलेल्या ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार करावयाचा आहे. 
पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमाची प्रभावी अमंलबजावणी 
करावयाची असून या संदर्भातील सूचना ग्रामविकास विभागाकडून संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. बंधित निधी (Tied Grants) चा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 
१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 
२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 
बंधित निधीच्य ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन 
बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमळबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसर्‍या 
बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केल्या जाणाऱ्या एकूण अनुदानापैकी ६०% बंधित 
अनुदानातीलळ ३०% रक्कम पिण्याचे पाणी, पावसाचे पाणी साठवण आणि पाण्याच्या पुर्नवापरासाठी 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


राखून ठेवण्यात यावे. तसेच ३०% रक्कम स्वच्छता आणि हागणदारी मुक्‍त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 
दुरूस्ती आणि घरगुती कच-याचे व्यवस्थापन व प्रक्रिया, विशोषत: मानवी मलमुत्र आणि मलमुत्र 
व्यावस्थापन याबाबींबर खर्च करण्यात यावा. 


९. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (Untied Grants) ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार ( Location Specific felt needs ) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर URAC मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात 
येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात. 


१०. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे 
जानेवारी-२०२४ अखेर पर्यंत किमान ५० Tah खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केळे जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
तिन्ही स्तरांवर माहे जानेवारी-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


११. ग्रामपंचायतीसाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या बंधित (Tied 
Grants) व अबंधित निधीच्या (Untied Grants) प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील २ 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (00), (००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने, (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू. 
४२.३२ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९८- ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (००), (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.२८.२५ 
कोटी) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


१२. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ च्या 
जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची 
लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 


१४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९/२०२३ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ०७/१२/२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर झासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२३१२१२१०३९२४३४२० आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
RAJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 
Pp RA B H A KA R 84d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=483E7CEB4E1E9 152BBF665505FO 

B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, 
B H O | R cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


(राजेश भोईर) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रचानसचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
५. मा.मंत्री (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
मा.प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 


eon ७ © 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

१३.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१९.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 
२२.ग्रामविकास विभाग (सर्वकार्यासने) 

२३.निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्रामविकास विभाग, मुंबई.०१ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 


वितरण आदेशा क्र.३ क्रमांक : पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : 93.92.2023 चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 


सन २०२२-२३ चा बंधित निधीचा पहिला हप्ता 


सन २०२२-२३ चा बंधित निधीचा दुसरा हप्ता 


जिल्हा 
अ.क्र. | परिषदेचे एकूण ग्रामपंचायतींची एकूण ग्रामपंचायतींची एकूण (रूपये) 
नाव | ग्रामपंचायती | _ 7 ne ग्रामपंचायती ee ae 
लोकसंख्या लोकसंख्या 

"यि ठाणे १५१ ३८०१७३ ६६३८०००० el a Pe | ६६३८०००० 
र गाळत L = || po po &3 २६५२४४ ५१५६५००० | ५१५६५००० 
३ रायगड २६ ६९२५५ १२०९२००० ष्‌ १२१६३ २३६५००० १४४५७००० 
४ रत्नागिरी ५५ १२३९०१ २१६३४००० ५५ १२३९०१ २४०८७००० | ४५७२१००० 
4 सिंधुदूर्ग ४ १६८५ २९४००० ४ १६८५ ३२८००० ६२२००० 

g नाशिक १९७ ४००४६५ ६९९२३००० g १०६०३ २०६१००० | ७१९८४००० 
9 धुळे २७ ३८२२३३ ६६७६००० el 1 - | Le | ६६७६००० 
é नंदुरबार ६५ १८४०२५ ३२१३२००० ६५ १८४०२५ ३५७७५००० | ६७९०७००० 
९ जळगाव २ १८५२ ३२३००० ॥ <a |] १२६९ २४६००० ५६९००० 
१० | fe) अहमदनगर | ४२ ८८४६५ १५४४६००० 5२ ८८४६५ १७१९८००० ३२६४४००० 
ae सातारा १६ १८११४ ३१६३००० २० १८६०८ 3६१७००० | ६७८०००० 
१२ सांगली कका ३४९३ ६१०००० २ ६५२२ १२६८००० | १८७८००० 
१३ सोलापूर ia ९८०९ १७१३००० शिश a p= | १७१३००० 
१४ कोल्हापूर 8 ६३८९ १११५००० 8 ६३८९ १२४२००० २३५७००० 
१५ जालना & ७५१३ १३१२००० 1. कळ. | 1 - | Lee १३१२००० 
१६ परभणी २ ११६९ २०४००० २ ५९२९ ११५३००० _। १३५७००० 
१७ हिंगोली रि ५३२९ ९३०००० i = | a 1-1 ९३०००० 
१८ नांदेड ९ ११५६८ २०२०००० ea ११९४ २३२००० २२५२००० 
१९ लातूर | ३२८५ ५७४००० शिक a p= | ५७४००० 
२० वाशिम 1-1 a po 2 2833 ४७३००० ४७३००० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


२१ अमरावती =| 2 ११८०६ २०६१००० 1 al 1 - | poe | २०६१००० 
२२ यवतमाळ ४९ ७९१९६ १३८२८००० poe 1 - | p= | १३८२८००० 
२३ वर्धा १२ १५८१९ २७६२००० 1 १_| ७२४ १४१००० २९०३००० 
२४ नागपूर १७ १८४८० ३२२७००० ie | 1 - | p= | ३२२७००० 
२५ भंडारा २० ३२२७९ ५६३६००० poe 1 - | ogee | ५६३६००० 
२६ गोंदिया (१०. | १६३४२३ २८५४००० [ft Se | १६३४३ ३१७७००० ६०३१००० 
२७ चंद्रपूर १३ २१२४७ ३७१०००० ३ २६७८ ५२१००० ४२३१००० 
२८ गडचिरोली | १८ ३३६८४ ५८८१००० 4 ६४३५ १२५१००० ७१३२००० 
एकुण ७५६ १५८३५७७ २७६५००००० २९१ ७५४६१० १४६७००००० | ४२३२००००९० 
प्रपत्र-ब 
अबंधित निधी 
वितरण आदेश क्र.३ क्रमांक : पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : १३.१२.२०२३ चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
सन २०२२-२३ चा अबंधित निधी चा पहिला । सन २०२२-२३ चा अबंधित निधी चा दुसरा एकुण (रूपये) 
हप्ता हप्ता 
जिल्हा 
अ.क्र. परिषदेचे ग्रामपंचायतींची ग्रामपंचायतींची 
नाव; Nicaea Sen एकूण aon erg | 1. एकूण a 
ग्रामपंचायती दोष ळा ग्रामपंचायती कया रूपये 
शिश ठाणे १५१ ३८०१७३ ४४२६९००० pe fo | Lam ४४२६९००० 
२ पालघर a 1 - | शिवा ६३ २६५२४४ ३४४८२००० | ३४४८२००० 
३ | रायगड २६ | ६९२५५ ८०६४००० ध १२१६३ १५८१००० | ९६४५००० 
४ | रत्नागिरी ५५ १२३९०१ १४४२८००० ५५ १२३९०१ १६१०७००० । ३०५३५००० 
५  । सिंधुदूर्ग ४ १६८५ १९६००० ४ १६८५ २१९००० । ४१५००० 
६ । नाशिक १९७ ४००४६५ ४६६३२००० & १०६०३ १३७८००० | ४८०१०००० 
७ । धुळे २७ ३८२३३ ४४५२००० = a | || ४४५२००० 
८  । नंदुरबार ६५ | १८४०२५ २१४२९००० ६५ | १८४०२५ २३९२३००० | ४५३५२००० 
९ जळगाव २ १८५२ २१६००० i a १२६९ १६५००० ३८१००० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४ 


१० | ० | अहमदनगर ४२ ८८४६५ १०३०१००० ४२ ८८४६५ ११५०१००० | २१८०२००० 
| aa १ | सातारा १६ १८११४ २१०९००० २० १८६०८ २४१९००० | ४५२८००० 
१२ | सांगली शिंका ३४९३ ४०७००० २ ६५२२ ८४८००० १२५५००० 
१३ । सोलापूर | oa | ९८०९ ११४२००० a a | ११४२००० 
१४ | कोल्हापूर 8 ६३८९ ७४४००० 8 ६३८९ ८३१००० १५७५००० 
१५६ जालना ६ ७५१३ ८७५००० a po 1-1 ८७५००० 
१६ । परभणी २ ११६९ १३६००० २ ५९२९ ७७१००० ९०७००० 
१७ | हिंगोली द ५३२९ ६२१००० oe | a ६२१००० 
१८ «| नांदेड ९ ११५६८ १३४७००० शिंका ११९४ १५५००० १५०२००० 
१९ | लातूर Poa ३२८५ ३८३००० a =| a ३८३००० 
२० । वाशिम | = | = | p= | 2 2833 ३१६००० | ३१६००० 
२१ अमरावती २ ११८०६ १३७५००० a a 1-1 १३७५००० 
२२ यवतमाळ 88 ७९१९६ ९२२२००० oe =| po ९२२२००० 
23 वर्धा १२ १५८१९ १८४२००० zz ७२४ ९४००० १९३६००० 
२४ | नागपूर १७ १८४८० २१५२००० oe | po 2942000 
२५ | भंडारा २० ३२२७९ ३७५९००० oe | a ३७५९००० 
२६ गोंदिया १० १६३४३ १९०३००० शिया १६३४३ २१२५००० | ४०२८००० 
२७ | ASIN 93 292819 २४७४००० ३ २६७८ ३४८००० २८२२००० 
२८ । गडचिरोली १८ ३३६८४ ३९२२००० 4 ६४३५ ८३७००० | ४७५९००० 
एकुण ७५६ १५८३५७७ १८४४००००० २९१ ७५४६१० ९८१००००० | २८२५००००० 

RAJESH uke 

PRABHAKAR अ 

BHOIR oe 

(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


